अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या 
नियंत्रणाखालील सहाय्यक सरकारी अभियोक्‍ता,गट-अ 
संवर्गातील अधिका-यांना अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्‍्ता,गट-अ 
संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एसपीपी-२००८/प्र.क्र, १३५/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०११ 


संदर्भ:- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : सअपदो/१०८/८५/ 
२००८, दिनांक १३.६.२००८ चे पत्र 
आदेश 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर 
नमूद केलेल्या ठिकाणी अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील रू. १५६००- ३९१०० ग्रेड 


पे रू. ६६०० या वेतनश्रेणीतील पदावर प्रशासकीय हितास्तव व तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्त्या 


देण्यात येत आहे. 


अभियोक्त्याचे नांव सद्या कार्यरत पदोन्नती नंतरचे 


असलेले ठिकाण | ठिकाण 
श्री. धनाजी मुगुटराव देशमुख रायगड 
सांगली 


श्री.अ. सलीम इस्माईल बागवान 
श्री. आदिनाथ अंबादास जायभाय 
श्री. लक्ष्मणराव आनंदराव लोखंडे 


श्री. आनंद नारायण महामूलकर 


श्री. अनिल छोटेलाल पलिये नागपूर 
८ | श्री. भिमाशंकर सिद्रामाप्या माशाळे लातूर 

श्री. प्रमोद नानाजी पंडीत पुणे सांगली 
| 30. | श्री. लक्ष्मण अंबादास Hers पुणे 

श्री. विलास दशरथ नगरकर बुलढाणा जळ्गाव 


E:\PRAMOTION 0२१०७७९ 6०० 


We उत्तमराव मुंढे 


१र 
23 | श्री. जावेद इक्बाल सय्यद काझी 


१४ | श्री.नरेंद रेवा पाटील 
sna 
निळ 
शन 
नागपूर 

१९ | श्रीमती निलीमा नारायण जोशी अहमदनगर | 
२० | श्री. रामदास न्हानू चव्हाण मुंबई रत्नागिरी 


२१ | श्री. बाळकृष्ण गोपीनाथ मांडवे गडचिरोली 
२२ | श्री. राजेश्वर शंकरराव येवले यवतमाळ 
: 7 cf 
२४ | oft. जयंत यशवंत शृंगारपुरे बुलढाणा 

२५ | श्री. दत्तात्रय भगवंतराव रोठे भंडारा | 
र 
रू 
व जल प 
शा amg वर्धा 

: 
ownage इगळ 
: oe 
34 | at Pardes रामचंद्र कुलकर्णी 
सोलापूर 
Pee] 
ra] 
Pee 


ठाणे 
४५ | श्री. विनायक तुळशीराम बोराडे पुणे सातारा 


E\PRAMOTION ORDER.doc 


४६ | श्री. जगदीश वाटूजी लोणारे वधा 
। 5७ | श्री वसंत नारायण जाधव सोलापूर सोलापूर 
i 
so. | श्री. चंद्रकांत पांडुरंग होनमाने 
| s2_| श्री. हरिश्चंद्र विष्णूपंत डोईफोडे मुंबई 

RB श्री. श्रीराम विष्णूजी बोरसे 

५३ | श्री. प्रदीप शंकर गावडे 
। ८५ | श्री. राजाराम राणू बेंडकोळी 

"य श्री. अनिल चतुरसिंग वळवी 
| ८७ | श्री. सुरेश गंगाधर मुप्पीडवार 
। ८८ | श्रीभती. सरिता मधुकरराव नामुलते 


A 


वरील अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधीन राहून 


देण्यात येत आहे. 


(१) वरील अधिकार्‍यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे . 

(२) पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत हजर होणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको असे समजून शासन निर्णय, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही -१०८७/११३१/प्र.क.११/८९/१२, दिनांक 
३०.४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 

(३) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पदोन्नत झालेल्या वरील 
अधिकाऱ्यांना स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन 
नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. तसेच 


संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा, 


E:\PRAMOTION ORDER.doc 


(४) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व त्यांनी 
अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये. यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, 
परिपत्रक क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.८.१९८२ अन्वये दिलेल्या 
सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. तसेच नवीन नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपाचे 
आवेदन त्यांनी करू नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र 
ठरतील, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 
सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा 


संगणक सांकेतांक २०११०२२%४१९५०१३००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, C) 


foto deceit 
(वि.वि.दपके) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट शासन 
प्रति, 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत, 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

२) सामान्य, प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / नागपूर 

४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र -१, मुंबई / नागपूर 

५) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

qo) पदोन्नत सर्व अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ते (संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

११) सर्व संबंधीत सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, (संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

१२) निवड नस्ती (पोल -१०) 


E;\PRAMOTION ORDER.doc 


